दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०२३ या कालावधीत सेवा महिना राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्र. संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक :-१५ सप्टेंबर, 2023 


प्रस्तावना :- 


सर्वसामान्य जनतेची कामे विहित कालावधीत व्हावीत याकरीता राज्य शासनाने सन २०१५ मध्ये 
“आपले सरकार सेवा पोर्टल” सुरु केले आहे. त्या माध्यमातून जनतेची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होणे 
अपेक्षित आहे. तथापि, सदर पोर्टलचा आढावा घेतला असता व मंत्रालय स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त 
होणाऱ्या तक्रारींचे अवळोकन केले असता संबंधित नागरिकांचे अर्ज/तक्रारी यांचा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून 
विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. राज्यामध्ये गतवर्षी दिनांक १७ सप्टेंबर 
२०२२ ते २ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सेवा पंधरवडा राबविण्यात आला होता व त्याला पुढे दिनांक ०५ नोव्हेंबर 
२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये खालील सेवांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता- 


अ.क्र सेवा 
ea. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शहोतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे 
वितरण 
२  । पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना तांत्रिक अडचणीमुळे प्रलंबित असलेल्या पात्र 
लाभार्थ्यांना लाभ देणे 


३  । प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे 

पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण 

५ | मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे 

६ | नव्याने नळ जोडणी देणे 

मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे 

८ _ प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे 

९ । मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे 
fae o | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या 
लाभार्थ्याची ऑनलाईन नोंदणी 

बिज १ | अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे. (अपिल वगळून) 
१२ | दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे 

१३ | नान क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे 

१४ । विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना याबाबत 


राज्यातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे तसेच त्यांना राज्य शासनाच्या विविध 


योजनांचा योग्य लाभ घेता यावा, त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी, शासनाबद्दल आणि शासनाच्या 


कामकाजाबद्दल नागरिकांचा विश्वास वृध्दींगत व्हावा यासाठी feats मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम 


राबविण्याच्या दृष्टीने यावर्षी दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा 


महिना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


सबब, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक १६ आक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा महिना 
राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या सेवा महिना कालावधीत खाली नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर 


प्राप्त झालेल्या व दि.१५ सप्टेंबर 2023 रोजी प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जाचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करणे 


अपेक्षित आहे, 


Cc “७ A  -0 


. आपले सरकार सेवा पोर्टल 
. महावितरण पोर्टल 

. डी.बी.टी. पोर्टल 

. नागरी सेवा केंद्र 


५. सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्छिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल) 


६. विभागाच्या स्वत:च्या संकेतस्थळावरील प्रलंबित अर्ज 


२. सेवा महिन्यामध्ये यावर्षी खाली नमूद केलेल्या तक्‍्यांमधील सेवांचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे - 
अ.क्र सेवा 
| पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना तांत्रिक अडचणीमुळे प्रलंबित असलेल्या पात्र 
लाभार्थ्यांना लाभ देणे 
२ | प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे 
३ | Ta लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण 
४ | मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे 
५ | नव्याने नळ जोडणी देणे 
६  । मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे 
७ प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे 
८ | मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे 
९ । बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या 
लाभार्थ्याची ऑनलाईन नोंदणी 
| ao | o | अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्याना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे. (अपिल वगळून) 
हिती १ | दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे 
१२ | नान क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


१३ | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 

१४ | आधार कार्ड सुविधा 

१५ | पॅन कार्ड सुविधा 

१६ | नवीन मतदार नोंदणी 

१७ | जन्म मृत्यु नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे 

१८ | शिकाऊ चालक परवाना 

१९ । रोजगार मेळावा 

२० «| wel किट वाटप 

२१ | महिला बचत गटास परवानगी देणे. 

२२ | महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे 
२३ | लसीकरण 

२४ । जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 

२५ | प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे 


३. सेवा महिन्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत असणाऱ्या महसूल विभाग, 
ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, ऊर्जा विभाग या विभागांकडील तसेच सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत 
अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरीता 
कार्यपध्दती निश्चित करावी व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन 
देण्यात यावी. सर्व संबंधित खात्यांच्या जिल्हाप्रमुखांनी सेवा महिन्याची ward) अंमलबजावणी 
करण्याकरिता नियोजन करावे, तसेच प्रगतीविषयी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन आढावा घ्यावा आणि 
क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या सेवा महिन्याविषयी जनतेमध्ये यथोचित 
माहिती प्रसारीत करण्यात यावी. सेवा महिना कालावधीत मान्यवरांच्या भेटी, आयोजित शिबिरे, त्यामधील 
नागरिक-प्रशासनाचा सहभाग या विषयी स्थानिक प्रसार माध्यमांमधून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


४. या कार्यक्रमाच्या प्रसिध्दीसाठी स्थानिक प्रसिध्दी माध्यमांचे सहकार्य घ्यावे. सेवा महिना कार्यक्रम 
अधिकाधिक आकर्षक आणि नाविन्यपुर्ण करण्याच्या दृष्टीने, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यानी त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये त्या - त्या भागातील गरजा, भौगोलिक परिस्थिती इत्यादी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे 
आवर्यक कार्यवाही करावी. 


प. प्रत्येक जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/तहसिलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क 
किंवा हेल्पलाईन किंवा व्हॉट्सअँपव्दारे मदत करण्याकरीता यंत्रणा/कक्ष तयार करून गरजू नागरिकांना 
मार्गदर्शन/शंकाचे निरसन करून त्यांची कामे पुर्ण करण्याकरीता आवश्‍यक ती व्यवस्था/कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


g. सेवा महिना समाप्तीनंतर दि.१७ ऑक्टोबर 2023 रोजी सर्व सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून दि.१५ 
सप्टेंबर २०२३ अखेर प्रलंबित संदर्भापैकी निपटारा करण्यात आलेले संदर्भ व निपटारा न झालेल्या 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


संदर्भाविषयी स्वयंस्पष्ट कारणांसह प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. प्रत्येक शासकीय विभागाने सेवा महिना 
कालावधीत केलेल्या कामकाजाविषयीचा प्रमाणपत्रासह सेवानिहाय आणि विभाग निहाय प्रगती अहवाल 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दि.२५ ऑक्टोबर 2023 पर्यंत संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित 
करुन झासनास सादर करावा. 


७. सर्व विभागांच्या जनतेशी निगडीत असणाऱ्या सर्व सेवा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत तसेच सर्व विभागांच्या वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजनांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक 
खात्यामध्ये थेट हस्तांतरीत करण्याबाबत सूचना देऊनही अद्याप कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने, सदर 
कार्यवाहीदेखील दि. १६ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. 


d. या सूचनाचे तंतोतंत पालन होईल याची दक्षता सर्व विभागांनी व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
कार्यालयांनी घ्यावी. 
ष्ट सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९१५१८१३००१००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANANT DN O-IN, CL GOVERANMENT GF MAHARASHTRA, ou GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1fc93ca8c9edf0c665939e013d400707469¢917233256d 
RA M C H A N D RA 64e102b6dfa410ae1f, postalCode=400032, harashti 
rial Number=8395A 1 E2B3F7E60F4426B32617F487E22423B269 
57BC4AA0FOOC8A7DB8C39D24, cn=ANANT RAMCHANDRA. 


VATSARAJ eee 
(अ.रा.वत्सराज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
3) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४ सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


६) सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
७) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
८) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 
९) महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, 
qo) सर्व विभागीय आयुक्त, 
११) मुख्य आयुक्‍त,राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 
१२) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
) 
) 


१३) सर्व जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त, 
१४) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


१५) प्रादेशिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 

१६) महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


१७) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
१८) निवड नस्ती ( लोकशाही दिन कक्ष) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


प्रगती अहवाल (दि. १६ ऑक्टोबर, २०२३ अखेर) 


सेवा महिना दि. १७ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. १६ ऑक्टोबर, 2023 


महसूली विभागाचे नावः- 


अ.क्र. | सेवा विभागामार्फत । सेवा रकाना ३ पैकी | सेवा दिनांक १६ संदर्भ/ अर्ज 
देण्यात येणा-या | महिन्यामध्ये | दिनांक १६ महिन्यामध्ये ऑक्टोबर, (संख्या) प्रलंबित 
सेवेसाठी प्रापत झाळेळे । ऑक्टोबर, प्राप्त झालेल्या | २०२३ रोजी राहण्याबाबत 
दिनांक १५ संदर्भ/ अर्ज । २०२३ अखेर संदर्भ/ प्रलंबित संदर्भ/ | स्वयंस्पष्ट 
सप्टेंबर, २०२३ | (संख्या) निकाली अर्जांपैकी अर्ज (संख्या) कारणमिमांसा 
रोजी प्रलंबित काढलेले निकाली 
संदर्भ/ अर्ज प्रलंबित संदर्भ/ | काढलेले 
(संख्या) अर्ज (संख्या) संदर्भ/ अर्ज 

(संख्या) 
[eae 2 3 | 8 | षु ६ 1७ c 
स्वाक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.११४/लो.दि.कक्ष 


प्रमाणपत्र 
सेवा महिना ( दि.१७ सप्टेंबर २०२३ ते दि.१६ ऑक्टोबर २०२३ ) 
प्रमाणित करण्यात येते की, --- जिल्हयामध्ये/तालुक्‍्यामध्ये/शहरामध्ये दि.१७ सप्टेंबर 
२०२३ ते १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा महिन्यामध्ये --- 
विभागामार्फत देण्यात येणा-या सेवांसाठी दि.१५ सप्टेंबर २०२३ अखेर प्रलंबित असलेल्या एकूण --- 
संदर्भ/अर्ज पैकी एकूण --- संदर्भ/अर्ज निकाली काढण्यात आले. तसेच दि.१६ ऑक्टोबर २०२३ 
रोजी एकूण --- संदर्भ/अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. त्याची कारणे सोबतच्या जोडपत्रान्वये दिलेली 


आहेत. 


स्वाक्षरी 


(विभागीय आयुक्‍त) 


विभाग 


जोडपत्र :- 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


